राज्यातील ११०० पोलीस स्टेशनमध्ये महिला 
मदत कक्ष (वुमेन हेल्प डेस्क) स्थापन करणे / 
बळकटीकरण करणे या योजनेकरिता निधी 
वितरित करण्यास मान्यता देण्याबाबत- 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.२७२/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ मार्च, २०२३. 


वाचा:- १) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दिनांक १०.०१.२०२० रोजीचे, 
दिनांक १८.०३.२०२० रोजीचे आणि २०.०१.२०२२ रोजीचे पत्र. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०२०/ प्र. क्र. २७२/ विशा-६, दिनांक २४.०३.२०२२. 
3) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दिनांक ०२.०३.२०२३ रोजीचे पत्र. 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०२०/प्र.क्र. २७२/विशा-६, दिनांक 23.03.2023 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


पिडित महिलांच्या मदतीकरिता राज्यातील ११०० पोलीस स्टेशनमध्ये महिला मदत कक्ष (वुमेन हेल्प 


डेस्क) स्थापन करणे / बळकटीकरण करण्यासाठी रु. ११००.०० लक्ष इतका निधी केंद्र शासनाकडून निर्भया निधी 
अंतर्गत (१००% केंद्र हिस्सा) प्राप्त झाला आहे. गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी महिला मदत कक्ष स्थापन करणे 
या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो (एनसीआरबी) या संस्थेस सेंट्रल नोडल एजन्सी 
(सीएनए) घोषित केळे असुन सदरील रु. ११०० लक्ष निधी हा सेंट्रल नोडल एजन्सी (सीएनए) च्या खात्यावर जमा 
करण्याबाबत कळविले आहे. तसेच, सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मव बा 
अ प्र वि., मुंबई यांना अंमलबजावणी यंत्रणा घोषित करण्यात आळे आहे. त्यानुषंगाने, पिडित महिलांच्या 
मदतीकरिता राज्यातील ११०० पोलीस स्टेशनमध्ये महिळा मदत कक्ष (वुमेन हेल्प डेस्क) स्थापन करणे / 
बळकटीकरण करण्यासाठी रु. 1900.00 लक्ष इतका निधी नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो (एनसीआरबी) या सेंट्रल 
नोडल एजन्सी (सीएनए) च्या खात्यावर जमा करण्याकरिता दिनांक २३.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदरील दिनांक २३.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ७ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे- 

७. सदरहू SIRT निर्णय हा वित्त विथागाच्या दिनांक ०&.०७.२०२२, /दिनांक 06.02.2023, दिनांक 
१६.०३४.२०२३ रोजीच्या झासन निर्णयान्वये /दिळेल्या FEIT अगुसरून आणि LAT विथागाकडुन अनोप्चारिक 
WEY क्र. ११६२२०२/व्यय-७, /दिनांक 20.03.2023 अन्वये प्राप्त यान्यतेस अनुसरून निर्गयित करण्यात येत आहे. 

याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे- 

छू. WERE आसन निर्णय हा वित्त विशायाच्या दिनांक ०४.०&७.२०२२, दिनांक 06.02.2023, दिनांक 
9§.03.2023 रोजीच्या झासन निर्णयान्वये /दिळेल्या FGI ALT OT आणि LAT विथागाकडुन अनोप्चारिक 
संदर्थ क्र. १७२३/व्यय-७, /दिनांक २८.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त WITT ALT OT PAT करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.२७२/विशा-६ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२४१९०९०१९४२९ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAHUL VIJAY KULKARNI 
RA H | V | AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb371c432c67afaec7da5aad928d966ad 
4270c6a4f1ac39, postalCode=400032, st=Maharashti 


rialNumber=3 1493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA0376623C7F6 
C38C3B848BFBE06685A219, RAHUL VUAY KULKARNI 


D 2023.03.24 19:13:38 +05'30' 


(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. संचालक, एन सी आर बी, दिल्ली. 

७. अपर पोलीस महासंचालक (नियोजन व समन्वय), म. रा., मुंबई. 

८. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

९. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, मवबाअप्रवि, म. रा., मुंबई. 

१०. सह सचिव / उप सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. सर्व पोलीस आयुकत / पोलीस अधीक्षक (पोलीस महासंचालक, म. रा., मुंबई यांच्या मार्फत). 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. राज्यातील सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५. अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१६. प्रभारी पोळीस अधिकारी, संबंधित पोलीस स्टेशन (पोलीस महासंचालक, म. रा., मुंबई यांच्या 
मार्फत). 

१७. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती (विशा-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


